अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२२-२०२३ मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ ३९१८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २१ मार्च, २०२३ 


बाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु- 
१५, दि. ११.०४.२०२२. 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु- 
१५, दि. 19.04.2022. 

३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु- 
१५, दि. १५.०६.२०२२. 

४) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 


१५, दि. ०७.०७.२०२२. 


५) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 
१५, दि. २६.०८.२०२२. 


६) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 
१५, दि. २९.०९.२०२२. 
७) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 
१५, दि. २१.१०.२०२२. 


८) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 
१५, दि. ०१.१२.२०२२. 


९) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 
१५, दि. २७.१२.२०२२. 

१०) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 
१५, दि. ३१.०१.२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयु्ी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु-१५ 


99) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१०६/ पापु- 

१५, दि. ०३.०३.२०२३ 
प्रस्तावना 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्य)”या लेखाशीर्षाखाली रू. ५२,५५,००,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण ४९,६०,७७,९४०/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१, २, ३, ४, ५, 
६, ७, ८, ९, १० व ११ अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्सवर) आतापर्यंत 
वितरीत करण्यात आले आहेत. सदर HAAS ATA चालू आर्थिक वर्षातील पुढील कालावधीचा खर्च 
भागविण्यासाठी आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू.२,६३,६२,६६०/- (रूपये दोन कोटी त्रेसष्ठ लाख बासष्ठ हजार सहाशे साठ फक्त) इतके अनुदान 
आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत 
आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२२- | सन २०२२-२०२३ सध्या वितरीत 
२०२३ करीता मंजूर | करीता आतापर्यंत करावयाचे 
अनुदान वितरित केलेले अनुदान अनुदान 
ea 2 3 8 षु 
१ ०१ वेतन ५०७४८०.००० ४८२१०६.००० २५३७४.००० 
२ 03 अतिकालीक भत्ता ७०९.००० ४९५.७८० ७१.२२० 
3 ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी २७००.००० २४३०.००० 0,000 
पट्टी 
8 Go कंत्राटी सेवा ५००.००० ४५०.००० 0,००० 
५ ११ प्रवास खर्च ५००५.००० ३५०२.१०० १.९०० 
६ १३ कार्यालयीन खर्च ३६७५.००० २५७१.०५० ७३६.९५० 
७ १४ भाडेपट्टी व कर ३४९३.००० ३१४२.६७० १.३३० 
८ १७ संगणक खर्च १८१.००० १८१.००० ०.००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयु्ी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु-१५ 


अ.क्र उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२२- । सन २०२२-२०२३ सध्या वितरीत 
२०२३ करीता मंजूर | करीता आतापर्यंत करावयाचे 
अनुदान वितरित केलेले अनुदान अनुदान 
(xs) 2 2) 8 षु 

९ २० इतर प्रशासकीय खर्च १.००० ०.६०० 0,000 

(१० २४ पेट्रोल तेळ वंगण ७३१.००० ५८३.९९० ७४.०१ 

faq q ५१ मोटार वाहने १०२५.००० ६१४.७५० १०३.२५० 
एकूण ५२५५००.००० ४९६०७७.९४० २६३६२.६६० 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(09) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (09)(09) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्य)” या लेखाठशीर्षांतर्गत दर्शविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११५०९२८४५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND. 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d2 
N | V R U TT | 0e917ffa1ef512d7e8fa2e49d93adbb5ad3 
PAWAR ८ 
Date: 2023.03.21 16:14:40 +05'30' 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


52, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=1325A2533F628572438B5 
FB711C805DE49788678B97015BBOCAC9 
90E3B375423, cn=GANESH NIVRUTTI 


प्रत, 
१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयु्ी-१६२२/प्र.क्र.१०६/पापु-१५ 


३. सहाय्यक संचाळक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

, वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

. निवड नस्ती (पापु-१५) 


one ७ © 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


